शासन निर्णय शुध्दीपत्रक 


सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, 
अपिल शाखा, मुंबई या कार्यालयाकरिता 
एम.टी.एन.एल. कार्यालय, फोर्ट, मुंबई येथील ७ 
व्या मजल्यावरील २४४० चौरस फुट चटई 
क्षेत्रफळाची जागा भाडेतत्वावर देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.सवअ-१३१९/१४८८/प्र.क्र. ५८/१९/कार्या-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि. २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा:- विभागाचा समक्रमांकाचा दि. १३.१२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


सरकारी IHS, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई या कार्यालयाकरिता 
एम. टी. एन. एल. कार्यालय, फोर्ट, मुंबई येथील ७ व्या मजल्यावरील २४४० चौ.फु. चटई क्षेत्रफळाची जागा 
भाडेतत्वावर घेण्यास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे . 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ पुढील प्रमाणे आहे. 


" याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा "मागणी क्र.जे-१, लेखाशिर्ष-२०१४-न्यायदान, ११४ विधि सल्लागार व समुपदेशी 
(००(०१), विधि सल्लागार व समुपदेशी (हहर अधिकारी)(अनिवार्य) १३-कार्यालयीन खर्च (सांकेतांक क्र. २०१४ ०२९९)" 
या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा . सदर लेखाशीर्षाखाली अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात 
स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील ." 


त्याऐवजी उपरोक्त परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा . 


"याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा "मागणी क्र.जे-१, लेखाशिर्ष-२०१४-न्यायदान, ११४ विधि सल्लागार व समुपदेशी 
(००(०१), विधि सल्लागार व समुपदेशी (हहर अधिकारी)(अनिवार्य) १४-भाडेपट्टी व कर (सांकेतांक क्र.२०१४ ०२९९)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर लेखाशिर्षाखाली अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात स्वतंत्रपणे 
आदेशा निर्गमित करण्यात येतील ." 


३. सदर शासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥॥/9$॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२११२२८१७४१२१०६१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
Rajesh Bajirao 


Ghadge 


सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सवअ-१३१९/१४८८/प्र.क्र. ५८/१९/कार्या-८ 


३. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सरकारी वकील, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

५. आस्थापना अधिकारी, सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 

६. उप माहाप्रबंधक (परिसंपत्ती प्रबंधन) यांचे कार्यालय, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) 
(भारत सरकारचा उपक्रम), ३ रा माळा, टेलीफोन हाऊस, व्ही.एस. मार्ग, दादर(पश्चिम), मुंबई-२८. 

७. डेप्युटी जनरल मॅनेजर (SAS मॅनेजमेंट- )3 रा माळा, टेलीफोन हाऊस, व्ही.एस. मार्ग, 
दादर (पश्चिम), मुंबई-२८. 

८. डेप्युटी मॅनेजर (स्पेस मॅनेजमेंट-[) एम.टी.एन.एल., टेलीफोन हाऊस, ३ रा माळा, व्ही.एस. मार्ग, 
दादर (पश्चिम), मुंबई-२८. 

९. महालेखापाल महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२३), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती/कार्यासन-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


